कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
अभियानांतर्गत गळितधान्य व तेलताड पिकांकरीता 
अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा सन २०२०-२१ करीता 
₹॒३९.८०३ लाख पुनर्जिवित निधी वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: राअसु-२०२०/प्र.क्र.४७/४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०१ जानेवारी, २०२१ 


कृषि केंद्र शासनाचे पत्र क्र.२-१५/२०२०-॥७॥/ (05), दि.१४/०५/२०२० 
कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.राअसु-२०२०/प्र.क्र.३३/४-अ, दि.०६/०६/२०२० 
कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.राअसु-२०२०/प्र.क्र.३३/४-अ, दि.१६/०६/२०२० 
कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.राअसु-२०२०/प्र.क्र.३३/४-अ, दि.०८/१०/२०२० 
५. कृष, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग भारत सरकार यांचे पत्र File No. 2-94/2092-NFSM (OS) 
Dt.20/0¢/2020 
६. कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग ,कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय ,भारत सरकार यांचे पत्र 
No.98-9/2020-CA-II), दि.१९/०५/२०२० 
७. कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग ,कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय ,भारत सरकार यांचे पत्र 
No.98-9/2020-CA-II), दि.०१/०६/२०२० 
८. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र जा. क्र.वि.प्र.२/रासअसु(गळित)२०-२१/पुनर्जि.नि.वि.मा./अ.वा./प्र.क्र.०६/ १४८१३ 
/२०२०, दि.२३/०६/२०२० 
९. आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक-बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०७/कार्यासन.६, दि.२३.१२.२०२० 
प्रस्तावना :- 
केंद्र शासनाने सन २०१९-२० मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अंतर्गत (गळीतधान्य व 
तेळताड) अभियान राबविण्यासाठी संदर्भ क्र.१ येथील दि.१४/०५/२०२० च्या पत्रान्वये रु.६६४०३.०६ लाख 
(केंद्र हिस्सा रु.३८६७०८२ लाख व राज्य हिस्सा रु.२५३५.२२ लाख) एवढया रकमेचा वार्षिक कृती 
आराखडा मंजूर केला आहे. तथापि वित्त विभागाच्या दि.०४ मे. २०२० च्या शासन निर्णयाच्या संदर्भ क्र.२,३ 
व ४ येथील अनुक्रमे दि.०६/०६/२०२०, दि.१६/०६/२०२० व दि.०८.१०.२०२० रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
सन २०२०-२१ मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियांनातर्गत (गळितधान्य व तेलताड) पिकांकरिता 
केंद्र शासनाने संदर्भ क्र.६व ७ च्या पत्रान्वये २०१९-२० मधील अखर्चित निधी पुनजिवित करून दिला 
आहे. त्यानुषंगाने कृषि आयुक्तालयाच्या संदर्भ क्र.०८ च्या प्रस्तावानुसार केंद्र व राज्य हिस्स्याचा 
area पुनजिवित निधी वितरीत करण्याबाबत तसेच PEMS खात्यावरील शिल्लक निधी खर्च करण्यास 
मान्यता देणेबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे- 


Cc “८७ A -0 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसु-२०२०/प्र.क्र.४७/४ओ 


शासन निर्णयः 

१. सन २०१९-२०व सन २०२०-२१ करीता कृषी उन्नती योजना -राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत गळितधान्य व 
तेलताड पिकांकरीता अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी केंद्र व राज्य हिस्स्याचा एकूण ₹३९.८०३ लाख (रुपये एकोणचाळीस 
लाख एंशी हजार तीनशे फक्त) निधी या शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त (कृषी) पुणे, यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे 
पिक निहाय उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे, सदर निधीपैकी केंद्र व राज्य हिस्साच्या वितरीत निधीचे विवरण पुढीलप्रमाणे 


(रु.लाखांत) 
अ.क्र. । राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- अनुसूचित जमाती प्रवर्ग एकुण निधी 
गळितधान्य व तेलताड पिके केंद्र हिस्सा ((०%) | राज्य हिस्सा (४०%) चि 
fe ; 2020-29 च्या नियमित कार्यक्रमासाठी- १२.८६६ ८.५७७ २१.४४३ 

BDS वर वितरीत करावयाचा निधी 
२. २०१९-२० च्या प्रलंबित दायित्वासाठी- ६.९४७ ११.४१३ १८.३६ 
BDS वर वितरीत करावयाचा निधी 
एकूण १९.८१३ १९.९९ ३९.८०३ 
३. २०१९-२० च्या प्रलंबित दायित्वासाठी- २.६७२ ४.१०३ ६.७७५ 
PFMS वरील अखर्चित निधी 


उपरोक्त प्रमाणे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाकरीता उपलब्ध करुन देण्यात आलेला केंद्र हिस्याचा ₹१९.८१३ 
लाख (रुपये एकोणीस लाख एक्क्याएंशी हजार Saal फक्त निधी व राज्य हिस्याचा ₹१९.९९ लाख (रुपये एकोणीस 
लाख नव्याण्णव हजार फक्त) निधी खालील लेखाशिर्षातर्गत सन २०२०-२१ करिता अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या 
तरतुदीतून खर्ची टाकावा. 
२. परिच्छेद क्र.१ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे सन २०१९-२० च्या प्रलंबित दायित्वाकरीता PFMS वरील अखर्चित निधी 
कृषी उन्नती योजना -राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत गळितधान्य व तेलताड पिकांकरीता अनुसूचित जमाती 
प्रवर्गासाठी केंद्र व राज्य हिस्स्याचा एकूण ₹६.७७५ लाख (रुपये सहा लाख सत्त्याहत्तर हजार पाचशे फक्त) निधी या 
शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त (कृषी) पुणे, यांना खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


कंद्र राज्य हिस्याचे लेखाशिर्ष 

केंद्र हिस्याचे लेखाशिर्ष 

मागणी क्रमांक टी-५ मागणी क्रमांक टी-५ 

२४०१- पीक संवर्धन, २४०१- पीक संवर्धन, 

७९६-जनजाती क्षेत्रांतर्गत उपयोजना (पंचवार्षिक | ७९६-जनजाती क्षेत्रांतर्गत उपयोजना (पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना), योजनांतर्गत योजना), 

जनजाती क्षेत्राअंतर्गत उपयोजना, जनजाती क्षेत्राअंतर्गत उपयोजना, 

(०१) (२१) कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न (०१) (२२) कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 

(केंद्र हिस्सा ६०%) (२४०१ ॥५५७) (राज्य हिस्सा ४०%) (२४०१ ॥५६६) 

३३, अर्थसहाय्य ३३, अर्थसहाय्य 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसु-२०२०/प्र.क्र.४७/४ओ 


३. शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाकरीता उपलब्ध करुन दिलेल्या एकूण ₹३९.८०३ लाख निधी 
संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी PEMS प्रणालीद्वारे जिल्हा निहाय वितरीत करावा. 
8. या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन दिलेल्या ₹३९.८०३ लाख निधीच्या आहरणाकरिता संचालक (विस्तार व 
प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी आणि सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
ष्‌. या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा तसेच निधी 
विनियोगाच्या अनुषंगाने संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. सदर 
उपयोगिता प्रमाणपत्राच्या आधारे सचिव (कृषी) यांच्या स्वाक्षरीने सदर निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास निर्गमित 
करण्यात येईल. 
६. हाझासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६ एप्रिल, २०२० नुसार 
विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने तसेच, सदर परिपत्रकानुसार या विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०१०११५०१५५१००१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, त 
ZENDAGE MAHAVEER >. ववा 


JAD, MANTRALAYA,MUMBAI, 


serialNumber=43d7bb272129cd 138285326848 1 cb2ceee1f236d393acecb71 
BA LA SA H E B 084bc36ffeed02, ou=NA, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

cn=ZENDAGE MAHAVEER BALASAHEB 

Date: 2021.01.01 15:04:42 +05'30" 


(महावीर झेंडगे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Whe: 
१. मा. मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानसभा ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
४. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानपरिषद ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग ,मंत्रालय, मुंबई 
८. सचिव (कृषि) ,कृषि व पदुम विभाग ,मंत्राळय, मुंबई. 
९. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
११. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 
१२. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१३. सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 
१४. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसु-२०२०/प्र.क्र.४७/४ओ 


१५. महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 
१६. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
१८.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१९. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे 

२०. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय, मुंबई 
२१. निवड नस्ती-४ओ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


